राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार योजनेतंर्गत 
निवड समितीची पुनर्रचना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. रासांपु २१२२(१३)/प्र.क्र.३८२/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २९ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व विशेष 
सहाय्य विभाग क्र. एडब्ल्यूडी १०९१/प्र.क्र.१२०/सां.का.१, 
दिनांक ३० जुले, १९९२ 
२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व विशेष 
सहाय्य विभाग क्र. मरापु २००२/प्र.क्र.९९/सां.का.१, 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २००२ 
३) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. पूरक २०११/ 
प्र.क्र. १५०/सां.का.४, दिनांक १३ एप्रिल, २०१२ 
४) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. रासांपु- 
२१२० (93) /प्र.क्र.१७३/सां.का.४, दि. ४ ऑक्टोबर,२०२१ 
५) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. संकीर्ण 
२०२२/ प्र.क्र.६७/समन्वय, दिनांक ८ सप्टेंबर, २०२२ 
६) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
सांकासं/ ३०७९, दिनांक ९ नोव्हेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना :- 

उपर्निदिष्ट क्र.१ अन्वये सांस्कृतिक क्षेत्रात विशोष लक्षणीय कार्य करणाऱ्या 
कलावंत मान्यवरांना राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार प्रदान करण्याविषयीच्या नियमात 
सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार उपर्निदिष्ट क्र. ४ अन्वये राज्य सांस्कृतिक 
पुरस्कार निवड समितीची पुनर्रचना करण्यात आली होती. उपर्निदिष्ट क्र. ५ अन्वये 
येथील शासन निर्णयान्वये, सदर समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द 
करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे विषयांकित समितीची पुनर्रचना करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
या शासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार निवड 
समितीची पुनर्रचना करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः MAY, २१२२(१३)/प्र.क्र.३८२/सां.का.४ 


अ) शासकीय सदस्य 
१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य अध्यक्ष 
२. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग सदस्य 
३. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय सदस्य सचिव 
ब) अशासकीय सदस्य 
अ.क्र कलाक्षेत्र अशासकीय सदस्यांची नांवे 
fet] नाटक श्री. सतिश पुळेकर 
२. | कंठसंगीत श्रीमती मृदला दाढे-जोशी 
३. | उपशास्त्रीय संगीत | श्रीमती मंजूषा पाटील 
४. | चित्रपट श्री. सुमित राघवन 
५. ।किर्तन श्री. विजय बोधनकर 
६. । शाहिरी शाहिर नंदेश उमप 
७. । नृत्य श्रीमती राजश्री शिर्के 
८. | कलादान श्री. जयराज साळगांवकर 
९. | aerate श्री. तौफिक कुरेशी 
| १०. | तमाझा श्री. रघुवीर खेडकर 
चिती १. | लोककला श्री. सत्यपाल महाराज चिंचोळकर 
१२. | आदिवासी गिरीजन | डा. बाळु धुटे 


सदर समिती या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पुढील तीन वर्षे 
कालावधीसाठी किंवा शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत, यापैकी जे अगोदर घडेल 
तोपर्यंत कार्यरत असेल. 


०२. प्रवास व बैठक भत्ता :- 
समितीच्या अशासकीय सदस्यांना वित्त विभागाच्या प्रचलित शासन 
निर्णयानुसार प्रवास भत्ता व बैठक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 


०३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी व 
लेखाधिकारी आहरण व संवितरण म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


०४. यासाठीचा खर्च हा मागणी क्र. झेडडी-२, मुख्यळेखाशिर्ष २२०५, १०२- कला 
व संस्कृती यांचे प्रचालन, ०५ कलाक्षेत्रात उल्लेखनीय पारितोषिके, (०५) (०१) 
अभिनित कलाक्षेत्रात उल्लेखनीय कार्याबद्दल पारितोषिके, of पुरस्कार (२२०५ 
१४३६) या योजनेतंर्गत त्या त्या वर्षातील उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासांपु २१२२(१३)/प्र.क्र.३८२/सां.का.४ 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२२११२९१७३४१५४३२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
केलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


igitally 


VILAS RAMRAO | ae 
THORAT ० गक 
(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ३२ 
२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
३. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
४. सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय 
सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
५. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय 
सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
६. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 
७. सर्व अशासकीय सदस्य (संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत) 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१०. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) -१ महाराष्ट्र, मुंबई 
११. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१२. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१ महाराष्ट्र, मुंबई 
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२ महाराष्ट्र, नागपूर 
१४. अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१५. निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


